मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२०/प्र.क्र.६८/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२०/प्र.क्र.६८/१४-अ, 
दिनांक ९.०९.२०२० 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक 09.09.2020 च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक ३०.०९.२०२० 
पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. 
तथापि, मंत्रालयीन विभागांकडून कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची 
अंतरिम करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सुचनांनुसार फक्त खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक १.१.२०१८ पासून पुढील निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर 
पदोन्नती दिलेल्या उच्चश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. यास्तव सदर निवडश्रेणी लघुलेखक यांची नावे 
परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
५. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
तसेच, आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
६. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२६१३४७४९८००७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 


V R | S HAL | V | N O D DN: CN = VRISHALI VINOD BHINGARDE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


BHINGARDE Dato. 2020/1026 195200 0800 
(वृषाली वि.भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31) 


परिशिष्ट - अ 
मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता सूची 


इंग्रजी/ ।जात प्रवर्ग जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा/ 
मराठी स्थानिक 
पदोन्नतीचा 


ज्येष्ठता । विभागाचे नांव 
क्रमांक 
र 


ee fe आजा का 


200. 
गृवि श्री उ.द.नांदेडकर खुला ०८-०१-१९५९१  0१-०४-२००२ १-०१-२०१७| वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर दि.२५.१.२०१७ रोजी 
२ २ मवववि श्रीमती |आ.दि.नाईक मराठी | Avs) ०६-११-१९५९|  १७-०५-२००८ 


: 220 
श्री क.स.मुल्ला मराठी | खुला २३-०६-१९६५| १०-०६-२०११| ३०-०६-२०२३॥वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
८ ८ साप्रवि श्रीमती 'स्मृ.सु.काळे मराठी | खुला ०१-१०-१९६२| १०-०६-२०११|  ३०-०९-२०२०।वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८/सेनि 
९ ९ विवि श्री ज.गु.पाटील मराठी । इमाव १५-११-१९६३१  १०-०६-२०१११ ३०-११-२०२१॥वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
साबांवि श्री रा.स.सावंत मराठी | खुला 04-09-98 G3]  २१-०७-२०११|  ३१-०१-२०२१|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८/स्वेसेनि 
का 'कळळ =e 
oe 
श्री म.गो.बावस्कर 


१३ १३ जलसंपदा मराठी खुला २९-०८-१९६२ ०९-०२-२०१२| ३१-०८-२०२०|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८/सेनि 


9 मवववि 


अ. क्र.। ज्येष्ठता | विभागाचे नांव | निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग] जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक मराठी स्थानिक दिनांक 
पदोन्नतीचा 


(> . 
io <i ch 


क र 
मवववि सु.भा.कारंजकर मराठी | इमाव ०५-०३-१९६२| ०९-०२-२०१२  ३१-०३-२०२०|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
१५ साप्रवि हे.वि.केळसकर मराठी | इमाव १३-०२-१९६५॥ ०९-०२-२०१२१| २८-०२-२०२३|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 


उऊवकावि श्रीमती ।मा.मो.पतंगे मराठी | खुला 04-09-9848]  २०-०३-२०१३१  ३१-०१-२०१७ 


वेशिवओऔद्रवि श्रीमती  सी.वि.चौबळ मराठी | खुला ०२-१२-१९६३| 20-03-2093]  ३१-१२-२०२१|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.१६.३.२०२० 


१८ १८ | STS श्रीमती |वि.अ.साटम मराठी | खुला ७-०२-१९६१|  २०-०३-२०१३ ८-०२-२०१९ |सेनि-२८.२.२०१९ 


जलसंपदा श्रीमती ।वं.क.धामणस्कर मराठी | खुला २०-०४-१९६२|  २०-०३-२०१३) ३०-०४-२०२०।वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 

al 
: Eee 
a 
af 
र न अज ps 
व a | 
oe |. 
ee 
as 


अ. क्र.। ज्येष्ठता | विभागाचे नांव | निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग, जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक मराठी स्थानिक दिनांक 
पदोन्नतीचा 


क शिकवावे कित्ती [सज्ज किक बुल | कळक कळकळ कळक 
क क सक्कर तिव्ससल क्लि वल | कळक कळत कळक 
काडा 
ee 
arate = 
ue ed 
खंड दिनांक १.१.२०१७ ते 39.92.2099 
कक क्रि क्विक क| इक | ककत कळल ककत 
कतला त्त | खत कफ करक अक्की सम 
अ ्जिक्लाषे __ अन्त कलक किक | सुत | कस कळस कक] 
या आ 25 a ST 


खंड दिनांक १.१.२०१८ ते 39.92.2092 
व्य दि२९१२२०१७च्या प्ाये वि.२९.५२०१८ 
कळाव गाचा aa 


अ. क्र.। ज्येष्ठता | विभागाचे नांव | निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ | जात प्रवर्ग, जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक मराठी स्थानिक दिनांक 
पदोन्नतीचा 


जाळा 
खंड दिनांक १.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ 

५२ श्री तिर १९९०१0च्यायताच्यय वि, १2006 

E es pee rer ne ae 

See ee 


